फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ पासून 
औषधनिर्माणशासत्र पदवी व पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत प्रवेशा क्षमतेनुसार अभ्यासक्रम 
बंद तथा प्रवेश क्षमता कमी करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.११५/तांशि-४, 
खो.क्र.४३८, चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा : १) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/मान्यता/ 
२०२१/६४४, दिनांक २३/०७/२०२१. 
प्रस्तावना : 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वर नमूद दिनांक २३/७/२०२१ च्या पत्रान्वये विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र पदवी, पदव्युत्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करण्यास / प्रवेशक्षमतेत घट 
करण्यास शासन मान्यता देण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे. 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून सोबतच्या 
Annexure “A” मधील संस्थांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान प्रवेश्क्षमतेमध्ये घट / अभ्यासक्रम 
बंद करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून संचालक, 
तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ पासून सोबतच्या Annexure “A” 
मधील संस्थांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदवी, पदव्युत्तर पदवी 
संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत घट /अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शार्ती - 


१) या संस्थेतील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की गुणपत्रिका, 
उत्तरपत्रिका, निकालपत्रे, विद्यार्थ्यांचे पत्ते, फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी संस्थेने संबंधित 
विद्यापीठाकडे सुपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 

२) संबंधीत अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर बाबतीत 
न्यायप्रविष्ठ असलेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. भविष्यकाळात 
कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार राहील. 

३) संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुखांवर 
बंधनकारक राहील. 

४) संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या संस्थेने 
शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे यापुढे निदर्शनास 
आल्यास त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.११५/तांशि-४, 


५) संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करताना त्या संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना 
व माजी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची व 
परिक्षेस बसण्याची व्यवस्था करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. संस्थेने या शैक्षणिक सुविधा 
उपलब्ध करुन न दिल्यास, संस्थेविरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल व शासनाकडे 
ठेवळेली संचित ठेव शासन जमा करण्यात येईल. 


६) संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना नियमानुसार 
देय असलेले वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानांचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक 
राहील. 


२. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत waar 
प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी 
आव्यक ते आदेशा पुढील १५ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०३१२३०२७३००८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
द Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Sanjay Audumbar 0०0७ 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


Dharurkar dae tet onos era ssa 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचि व, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

3. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रश्ञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचाळक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, 
वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-इ-गालिब 
मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure A 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No.TEM-2021/C.R.115/TE-4, Dated- 3rd August, 2021 


Zn 
Os? 


DTE 


Code PCI Code 


Institute Name 


Yashoda Technical Campus, 


Ine Wadhe, Satara. 


PCI-2661 


Jamia Isalamia Isha-atul 
Uloom's Ali-Allana College 
of Pharmacy, Akkalkuwa 


5282 PCI-72 


Shree Santkrupa College of 


जट Pharmacy, Ghogaon,Satara 


PCI- 2087 


Shri. Dhaneshwari Manav 
Vikas Mandal's Dr. 


at Vedprakash Patil Pharmacy, 


PCI-2120 


D.K. Patil Institute of 


2572 Pharmacy, Loha, Nanded 


PCI-389 


D.K. Patil Institute of 


ae Pharmacy, Loha, Nanded 


PCI-389 


Anuradha College Of 
Pharmacy, Chikhli 


1133 PCI-112 


College, Gevrai, Aurangabad. 


Closure / Reduction in PG Pharmacy course for A.Y. 2021-22 Approved by PCI 


ProgramNam 
e 


District Name | Region Name University Name Course Name 


Dr. Babasaheb Ambedkar 
Technological University, 
Lonere 


Master of 


mine Pharmacy 


Pharmacology 


Kavayitri Bahinabai 
Chaudhari North Maharashtra 
University, Jalgaon 


Pharmaceutical 
Quality Assurance 


Master of 


Nee Pharmacy 


Nandurbar 


Pharmaceutical 
Quality Assurance 


Master of 


Pane Pharmacy 


Satara Shivaji University 


Dr. Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University 


Pharmacutical 
Chemistry 


Master of 


Aurangabad Pharmacy 


Aurangabad 


Swami Ramanand Teerth 
Marathwada University, 
Nanded 


Pharmaceutical 
Quality Assurance 


Master of 


Nanded Pharmacy 


Aurangabad 


Swami Ramanand Teerth 
Marathwada University, 
Nanded 


Master of 


Nanded Pharmacy 


Aurangabad Pharmaceutics 


Master of 
Pharmacy 


Sant Gadge Baba Amravati 
University 


Buldhana Amravati Pharmacology 


n 
p 
= 
p 
i 
8 


Page 1 of 2 


Intake Approved 
by Government 
A.Y.2020-21 


= 
nn 


= 


= 
N ०० 


= 
nn 


= 
wn 


= 
nn 


Intake 
Approved by 
PCI A.Y.2021- 
22 


ट्ट ट्ट 


1 
a 


Variation 


1 
pe fe 


1 
= 
is) 


-15 


-15 


Annexure A 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No.TEM-2021/C.R.115/TE-4, Dated- 3rd August, 2021 


Sr. 
NO. 


DTE 
Code 


6388 


6396 
6396 


. 
i 


PCI Code Institute Name 


Shri Appasaheb Birnale 


ee College of Pharmacy, Sangli 


Swargeeya Sanjibhai 
Rupjibhai Memorial Trust 
S.S.R. College of Pharmacy, 
Silvassa 


PCI-2364 


Swargeeya Sanjibhai 
Rupjibhai Memorial Trust 
S.S.R. College of Pharmacy, 
Silvassa 


PCI-2364 


Swargeeya Sanjibhai 
Rupjibhai Memorial Trust 
S.S.R. College of Pharmacy, 
Silvassa 


PCI-2364 


Dhulia Charitable Society's 


PCI-521 |Annasaheb Ramesh Ajmera 


5155 
4161 


Jay Mahakali Shikshan 
Sanstha's Agnihotri College 
of Pharmacy, Wardha 


PCI-55 


College of Pharmacy, Nagaon 


Closure / Reduction in PG Pharmacy course for A.Y. 2021-22 Approved by PCI 


ProgramNam 
e 


District Name | Region Name University Name Course Name 


Master of 
Pharmacy 


Pharmaceutical 
Quality Assurance 


Sangli Pune Shivaji University 


Savitribai Phule Pune 
University 


Master of 


Pharmaceutics 
Pharmacy 


Silvassa Pune 


Master of Savitribai Phule Pune 


Pharmacy 


Pharmaceutical 


Pune : 
Quality Assurance 


Silvassa 


Master of 


ye Pharmacy 


Silvassa Pharmacology 


Kavayitri Bahinabai 


Master of | chaudhari North Maharashtra 


Dhule Pharmacy 


Nashik 


Pharmaceutics 
University, Jalgaon 


Rashtrasant Tukadoji 


Wardha Maharaj Nagpur University 


Nagpur Master of Phar Pharmacology 


Page 2 of 2 


Intake Approved 
by Government 
A.Y.2020-21 


Oo 


र 
क्र 


पश 


= ie) a = 
क oo 


Intake 
Approved by 
PCI A.Y.2021- 
22 


= = = 
! पट 
> ळ 


Variation 


1 
= 


